राज्यस्तरीय कृषि प्रदर्शन परळी, बीड साठी 
निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता 
देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१०२/३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ८ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ: 
१. कृषि व पदुम विभागाचा समक्रमांकित दि. २४ सप्टेंबर, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय 
२. आयुक्त (कृषि) यांचे पत्र क्र.जाक्र./कृ.आ./सं.आत्मा/जि.कृ.म./जी.आर./७११/२०२४, 
दि.०२.१०.२०२४ 


शासन शुद्धीपत्रक: 


१. आयुक्त (कृषि) यांनी संदर्भ क्र.२ येथील पत्रात केलेल्या विनंतीस अनुसरून पुढील शासन 
शुद्धीपत्रक काढण्यात येत आहे. 
२. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.३ 

“सदर निधी बीडीएस प्रणालीवर आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत 
करण्यात यावा. तसेच सदर निधी खर्च करण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी तसेच सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 

ऐवजी 
“सदर निधी बीडीएस प्रणालीवर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बीड यांना वितरीत 

करण्यात यावा. तसेच सदर निधी खर्च करण्याकरिता जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बीड यांना 
नियंत्रण अधिकारी तसेच लेखाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, बीड यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


असे वाचावे. 
३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००८१९३५१५९७०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VAISHALI ar 
MACHHINDRANATH TAMBE * 


(वैशाली तांबे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by VAISH 
DN: 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१०२/३-ओ 


३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, उर्जा, राजशिष्टाचार) यांचे 
सचिव 

४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

७. सचिव (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 

८. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१ मुंबई, महाराष्ट्र २ नागपूर 

९. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई, महाराष्ट्र २ नागपूर 

१०. विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर. 

११. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३. सह सचिव, कार्यासन व्यय-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. प्रकल्प संचालक, आत्मा, बीड. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१७. कृषि व पदुम विभाग/ कार्या.२ अ, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवड नस्ती /कार्या.३ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


